पोलीस भरती २०११ मध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या 
समांतर आरक्षणात निवड झालेल्या परंतु 
समांतर आरक्षणासंदर्भात केलेल्या 
स्पष्टीकरणानंतर सेवेतून कमी केलेल्या व 
अद्याप सेवेत नियुक्त न केलेल्या मागास 
प्रवर्गातील उमेदवारांना पोलीस सेवेत सामावून 
घेणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.७९५/१३/पोल-५ अ 
जागतिक व्यापार केंद्र,सेंटर-१, 
कफ परेड,मुंबई Yoo ००५ 
दिनांक: २२ ऑगस्ट,२०१४ 


वाचा: 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: एसआरव्ही- १०९७/ प्र.क्र.३१/९८/१६- 
अ, दिनांक १६ मार्च, १९९९ 
२) गृह विभाग क्रमांकःआरसीटी-०३१२/प्र.क्र.४७०/पोल-५, दिनांक ९ जानेवारी, २०१२ चे पत्र 


प्रस्तावना: 
अमरावती, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, वाशिम, औरंगाबाद व नांदेड इत्यादी जिल्ह्यात 
सन २०११ मध्ये पोळीस भरती आयोजित करुन, त्यात समांतर आरक्षणात निवड झालेल्या 
उमेदवारांना पोळीस शिपाई पदी नियुक्‍ती देण्यात आली. त्यानंतर शासनाच्या दिनांक ९ जानेवारी 
२०१२ च्या आदेशानुसार काही कालावधीनंतर कोणतीही पूर्वसूचना न देता यातील काही उमेदवारांच्या 
सेवासमाप्त करण्यात आल्या. यामुळे हे आदेश सन २०११ च्या पोलीस भरतीकरिता लागू न करता, 
पुढील नवीन भरतीकरिता लागू करावा व सेवेत पुन्हा नियुक्‍ती करुन न्याय द्यावा अशी बाधित 
उमेदवारांनी शासनाकडे विनंती केली होती 
पोलीस भरती २०११ मध्ये समांतर आरक्षणांतर्गत निवडलेल्या उमेदवारांपैकी खुल्या 
प्रवर्गात इतर प्रवर्गातील ५२९ उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी १५८ उमेदवारांना 
प्रत्यक्षात नियुक्त्या दिल्या होत्या. शासनाच्या दिनांक ९ जानेवारी २०१२ च्या पत्रातील 
स्पष्टीकरणानुसार पोळीस घटक कार्यालयाने निवड याद्या सुधारित केल्यानंतर, सेवेत नियुक्‍त 
केलेल्या या १५८ उमेदवारांना सेवेतून कमी करण्यात आले होते. उर्वरित ३७१ उमेदवारांना अद्याप 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.9७९५/१३/पोल-५ अ 


नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. या एकूण ५२९ उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासन स्तरावर विचाराधीन होता. त्यावर शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

(१) पोलीस भरती २०११ मध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या समांतर आरक्षणात निवड होऊन प्रत्यक्षात 
नियुक्त्या दिलेल्या १५८ अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना गृह विभागाच्या दिनांक ९ जानेवारी, २०१२ च्या 
स्पष्टीकरणानंतर सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. या १५८ उमेदवारांची स्वतंत्र प्रवर्गनिहाय 
प्रतिक्षायादी बनविण्यात यावी व त्यांना त्यांच्या प्रवर्गात समांतर आरक्षणाच्या अनुषंगाने भविष्यात रिक्‍त 
होणा-या पदावर पोलीस दलात सामावून घेण्यात यावे. 

(२) तसेच पोलीस भरती २०११ मध्ये खुल्या प्रवर्गात समांतर आरक्षणात निवड झालेल्या अन्य 
प्रवर्गातील ३७१ उमेदवारांना गृह विभागाच्या दिनांक ९ जानेवारी, २०१२ च्या स्पष्टीकरणानंतर अद्यापि 
नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. हे उमेदवार तुरुंग विभागात तुरुंग रक्षक पदावर कार्य करण्यास 
तयार असल्यास, त्यांची इच्छुकता मागविण्यात येऊन त्यांची स्वतंत्र प्रवर्गनिहाय प्रतिक्षायादी 
बनविण्यात यावी व त्यांना प्रवर्गातर्गत भविष्यात रिक्‍त होणा-या तुरुंगरक्षक पदावर तुरुंग विभागात 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८२५१२०७११७६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


5 h i “a Digitally signed by Shivaji 
Sampatrao Patankar 
1 । vaj | DN: CN = Shivaji Sampatrao 
Patankar, C = IN, S = 
S a mM p at rao Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Home 


Patan kar Date: 2014.08.25 12:19:43 


+05'30" 


(शिवाजी पाटणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

४. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.9७९५/१३/पोल-५ अ 


७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

८. अप्पर पोलीस महासंचालक,तुरुंग विभाग,पुणे 

९. सर्व परिक्षेत्रिय विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 

१०.सर्व पोळीस आयुक्त, 

११.सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

१२.शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
१३.सर्व मंत्रालयीन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


